आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत बांधील 
स्वरुपाच्या बाबीकरीता निधी वितरण. 
(कार्यक्रम खर्च-मागासवर्गीय कल्याण- 
लेखाश्रीर्ष २२२५ ४१२२) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र. 02 / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १ जुन, २०२१. 


वाचा :- 
१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८ /अर्थ-३, दि.०६.०४.२०२१ 
२. शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र. बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.०७.०४.२०२१, 
दि.२८.०४.२०२१, दि.१७.०५.२०२१. 
३. आयुकत, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचे अ.शा.पत्र, क्र.२०२१/का-२/ निधी 
मागणी/ ०१,दि.२९.०४.२०२१. 
प्रस्तावना :- 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक,२०२१”यास विधानमंडळाने मंजुरी दिलेली असुन महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे. त्यानुषंगाने वित्त विभागाने संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील 
शासन परिपत्रकास अनुसरून वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण ( BEAMS) 
वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या निधी मर्यादेत आदिवासी विकास विभागाच्या संदर्भाधिन क्र.२ 
येथील शासन निर्णयान्वये कार्यक्रम खर्चांतर्गत समाविष्ट योजनांसाठी खालील प्रमाणे बाब निहाय निधी 
उपलब्ध करुन दिलेला आहे. 


उद्दीष्ट/बाब निधी मर्यादा 
०१-वेतन, ३६- सहायक अनुदाने (वेतन) १५% 
०२-मजुरी, ०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी देयक, १०- कंत्राटी सेवा, १३-कार्यालयीन खर्च, १४- १०% 
भाडेपट्टी 


संदर्भाधीन क्र.३ येथील प्रस्तावान्वये विनंती केल्यानुसार कार्यक्रम खर्चातर्गत मागासवर्गीय 
कल्याण शीर्षाखालील मागणी क्र.टी-५ मधील (०२)(२४) अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी (कार्यक्रम 
खर्च)(२२२५४१२२) अंतर्गत १३-कार्यालयीन खर्च या उद्दीष्टाखाळील अर्थसंकल्पित तरतूदीतून सन 
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील प्रलंबित दायित्व अदा करण्याच्या अनुषंगाने निधी उपलब्ध करून 
देण्याबाबतच्या प्रस्तावास अनुसरून निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य लेखाशीर्ष 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण खाळीळल 
अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी (२२२५ ४१२२) या योजनेच्या १३-कार्यालयीन खर्च या उद्दीष्टाखाली 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


वित्त विभागाने सहमती दर्शविल्यानुसार सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पित तरतूदीच्या ३० 
टक्‍के मर्यादेतील खालीलप्रमाणे उर्वरीत रु ५८.२० लक्ष निधी नियंत्रक अधिकारी तथा आयुक्‍त, आदिवासी 
संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रू.हजारात) 


योजनेचे नांव उद्दीष्ट क्रमांक | २०२१-२२ यापुवी सदर झा.नि.न्वये वितरीत 
साठीची वितरीत | करण्यात येत असलेली तरतूद 
अर्थसंकल्पिय | तरतूद 


तरतूद 
(०२)(२४) अनुसूचित जमाती | १३-कार्यालयी २९१००.०० | २९१०.०० ५८२०.०० 
प्रमाणपत्र तपासणी खर्च 
(२२२५४१२२) 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधीचा विनियोग प्राधान्याने 
सन 2020-29 च्या प्रलंबित दायित्वासाठी करण्यात यावा. वितरीत निधी खर्च करतांना संबंधितांमार्फत 
राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेमधील तरतुदी व सर्व 
अटी शर्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


3 सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध HOA 
दिलेल्या निधी मर्यादेत त्यांच्या अनौ.सं.क्र.४६२/ व्यय-१४, दि.३१.०५.२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीस 
अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७ सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥६॥/१५॥॥9.90७.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५१२१४५२१४०७२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


s Digitally signed by Ravindra Digambarro 
Ravindra re 


e 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
Tribal Development Department, 


. ou= it mi 
D | g a inal b a rro postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f05a6913f9dee 1 f453c9a1c5a89d8c 
4897737ba8e4acOedf3f2c6e69e25f4108, 
A U t e cn=Ravindra Digambarro Aute 
Date: 2021.06.01 12:18:07 +05'30' 


(रविंद्र दि. औटे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 
३. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


४. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

५. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई /नागपूर . 
६. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

७. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


